वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 
उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ नुसार सामान्य 
प्रशासन विभाग (खुद्दद व अधिनस्त कार्यालयातील 
“प्रशासकीय विभाग प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक 
कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची अद्ययावत 
यादी तयार करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग 

शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख : २२ एप्रिल २०१९ 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-एक, अनुक्रमांक-१ ते ३ मधील 

तरतुदीनुसार, सामान्य प्रशासन विभाग (खुद्द) व या विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांतील “प्रशासकीय विभाग 
प्रमुख, विभाग प्रमुख, प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख व कार्यालय प्रमुख” यांची अद्ययावत यादी शासन परिपत्रक, 
सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक-संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ, दिनांक १७ मार्च २०१८ अन्वये प्रसिद्ध 
करण्यात आली आहे. 
२. आता विभागीय आयुक्त यांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व सहायक आयुक्‍त (मावक) यांना “प्रादेशिक 
विभाग प्रमुख” व सह / उपसचिव (मावक), सामान्य प्रशासन विभाग यांना “विभाग प्रमुख” म्हणून खालील 
तक्त्यातील स्तंभ-४ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांक ८ एप्रिल २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये घोषित करण्यात आले 
आहे. त्यानुसार दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या प्रपत्र-२ मधील विभाग प्रमुखांच्या 


यादीमध्ये अ.क्र.१४ नंतर खालील विभाग प्रमुखांचा MAAS करण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम प्रशासकीय विभागाचे / विभाग प्रमुख घोषित केल्याचा आदेशा क्रमांक 
कार्यालयाचे नांव 
ey) २ ३ Se का 
१५ jue / उपसचिव (मागासवर्ग सामान्य प्रशासन विभाग शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
wal). (कार्यासन-१६ब), मागासवर्ग कक्ष, | २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/१६ब, दिनांक ८ 
सामान्य प्रशासन विभाग, | मंत्रालय, मुंबई. एप्रिल २०१९ 
मंत्रालय, मुंबई. 


3. तसेच दिनांक १७ मार्च २०१८ च्या शासन निर्णयासमवेतच्या प्रपत्र-) मधील प्रादेशिक कार्यालय 


प्रमुखांच्या यादीमध्ये अ.क्र.६ नंतर खालील प्रादेशिक कार्यालय प्रमुखांचा GAAS करण्यात यावा. 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ 


अ.क्र पदनाम र्यालयाचे नांव प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख घोषि 
केल्याचा 
आदेशा क्रमांक 
२ ३ ॥ ०-० oe eo 
७ | सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग पुणे विभाग, पुणे. । विधानभवन पुणे, पुणे विभाग २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
मागासवर्ग कक्ष, पुणे. एप्रिल २०१९ 
सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग कोकण कोकण विभाग मागासवर्ग कक्ष, २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
विभाग,नवी मुंबई. नवी मुंबई. एप्रिल २०१९ 
सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग नाशिक नाशिक रोड, नाशिक. २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
विभाग,नाशिक. एप्रिल २०१९ 
सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग औरंगाबाद दिल्ली गेटजवळ, औरंगाबाद २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
विभाग,औरंगाबाद. मागासवर्ग कक्ष, औरंगाबाद. एप्रिल २०१९ 
सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग नागपूर विभाग, । नागपूर मागासवर्ग कक्ष, नागपूर. २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
नागपूर. एप्रिल २०१९ 
सहायक आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, शा.नि., सा.प्र.वि.क्र.बीसीसी- 
मागासवर्ग अमरावती विभाग, | अमरावती कॅम्प, अमरावती मागासवर्ग | २०१८/प्र.क्र.३८२ए/१८/ १६ब, दिनांक ८ 
अमरावती. कक्ष, अमरावती. एप्रिल २०१९ 
४. सदरहू शासन शुद्धीपत्र, संबंधित प्रशासकीय कार्यासनाने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिनस्त 


कार्यालयांच्या निदर्ानास आणण्यात यावी. 


षु र 


सदर शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०४२२१०३९४२७००७ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRAMOD TANAJI 
GHOLAP 


(प्रमोद तानाजी घोलप) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुद्धीपत्र क्रमांकः संकीर्ण-३५१७/प्र.क्र.१४७/१९अ 


. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा), मुंबई /नागपूर. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व कोषागार अधिकारी. 

. कक्ष अधिकारी (विनियम व व्यय-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सर्व कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. निवड नस्ती / कार्यासन-१९अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


